परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेंअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबत.. 
दिवंगत सचिन काशिनाथ शिलिमकर, शिपाई, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), १ ला मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र०२२-२२७९३६२७. Email ID : vikram.nikam@nic.in 


क्रमांक : अनुदान २०२२/प्र.क्र.२१९/ई-७ दिनांक : १८ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक :- अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९.०९.२०१८. 

२. जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांच्याकडून प्राप्त झालेला क्र.लेखा/टे-४/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 

योजना/शिलिमकर/२०२२/५५१, दि.२८.९.२०२२ रोजीचा सानुग्रह अनुदान मंजुरीचा प्रस्ताव. 

३. दिवंगत सचिन काशिनाथ शिलिमकर, शिपाई यांनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्‍ती श्रीमती उत्तरा सचिन 
शिलिमकर यांचा परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
मिळण्याकरिता प्राप्त झालेला दि.८.९.२०२२ रोजीचा अर्ज. 

STAT 
उपरोक्त क्रमांक 2 अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत 
श्रीम.उत्तरा सचिन शिलिमकर यांच्या उपरोक्त क्र.३ येथे नमुद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना 
संदर्भ क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, दिवंगत सचिन काशिनाथ शिलिमकर, शिपाई, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे 
नामनिर्देशित व्यक्‍ती श्रीमती उत्तरा सचिन शिलिमकर यांना सानुग्रह अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख 
फक्त) मंजूर करीत आहेत. 
सदर “ सानुग्रह अनुदान ” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी दिनांक ९.८.२०१९ 
रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेशाच्या दिनांकापासुन १ वर्षे कालावधीसाठी ग्राहय 
राहतील. 

सदरचा खर्च “ मागणी क्र.जी-६ २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी, १०३, अनुकंपा भत्ते, 

(००)(०६)- परिभाषित अंशदान/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान (२०७१०७२२) ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 

असून, त्याचा संकेतांक २०२३०११८१३४५३१७४१९ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


Digitally signed by SANJAY BANKAR 
IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 


N: 
DEPARTMENT, ICode=400032, फॉन 
2.5.4.20=cBa7d6860ff227fd9e69a02e9ca5dfb2ccb25eda92d749629970f349fcbed 
260, }37546F6AGBD466ED45270ED708F924F5 1 A07E: 

BODAS16AB259D846D5 16CB0S84DCESE9A2E73COA3SF 


17६56 
१478864६88), cn=SANJAY BANI 
2023.01.18 13:49:35 +05'30' 


(संजय बनकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई हहर 
२. अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे पूर्व, मुंबई 
३. श्रीमती उत्तरा सचिन शिलिमकर, रा.रुम नं.२०३, घर क्र.३४६, सेक्टर २०, नेरुळ गांव, नवी मुंबई. 
(जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांच्यामार्फत ) 
४. निवडनस्ती (ई-७). 


